अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी ( वन 
हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ व नियम २००८ व 
सुधारीत नियम २०१२ च्या अंतर्गत सामुहिक वन हक्कांच्या 
अंमलबजावणीसाठी वन हक्‍क कक्षासाठी निधी उपलब्ध करुन 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१६/ प्र. क्र.०८ /कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: - २३/०३/२०१८. 


वाचा - 

१) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७ /प्र.क्र.७५ / अर्थ-३, दि. १८.०४.२०१७. 

२) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७ /प्र.क्र.९४ / अर्थ-३, दि. ३०.०६.२०१७ व ०६.०२.२०१८ 
३) आयुकक्‍्त,आदिवासी विकास यांचे पत्र क्र.वहका-२०१८/प्र.क्र.१२०/का.३(७, दि.२६/०२/२०१८ 

४) आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र. निधी - २०१८/प्र.क्र.३२/कार्या-१४. 


शासन निर्णय- 


अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी ( वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ व नियम 
२००८ व सुधारीत नियम २०१२ च्या अंतर्गत सामुहिक वन हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी आयुक्त, 
आदिवासी विकास, अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास व जिल्हा व उपविभागीय स्तरावर वन हक्क कक्षाची 
निर्मिती करण्यात आलेली आहे. या कक्षामध्ये सल्लागार, समन्वये व इतर आनुषंगिक कार्यालयीन 
कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी तत्वावर ६६ अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. सदरहू 
अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाकरिता व राज्यस्तरीय सुकाणू समितीच्या बैठक आयोजनाकरीता मागणी 
क्र. टी-५, २२२५ अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
अंतर्गत आदिवासी कक्षामार्फत राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रामध्ये पथदर्शी क्षेत्रामध्ये प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी या योजनेच्या लेखाशिर्ष ( २२२५ डी३६९) व (२२२५ डी६४५) करीता सन २०१७-१८ मधील 
तरतूदीमधून खर्च करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. उपरोक्त प्रमाणे मान्यता प्रदान केल्याप्रमाणे लेखाशिर्ष २२२५ डी३६९ अंतर्गत शिल्लक रु.९८.९५ 
लक्ष व लेखाशिर्ष २२२५ डी६४५ अंतर्गत शिल्लक रु. ४०.०० लक्ष अशाप्रकारे एकुण रु.१,३८,९५,०००/- 
(रुपये एक कोटी अडोतीस लक्ष पंच्च्याणव हजार फक्त) इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर 


वितरीत करण्यास येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१६/प्र.क्र.०८/कार्यासन.६ 


३. 


8. 


सदरची तरतूद नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक वितरीत करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय संदर्भ क्र. १ व २ नुसार विभागास प्राप्त अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


घु. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 201803261126034624 असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


>» 0८ Aw A -0 


oO ne 6 & 


R i. d Digitally signed by Ravindra 
avi Nn ra Digambarrao Aute 
DN: cn=Ravindra Digambarrao Aute, 


D | g a mM ba [| fa (0 o=Tribal Development Department, 


ou=Government of Maharashtra, 
A t email=rajendra.aute@nic.in, c=IN 
Uu e Date: 2018.03.26 15:14:55 +05'30' 


रविंद्र औटे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/नागपूर/अमरावती 

सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


